शेतामध्ये किटकनाशक फवारणी करीत 
असताना होणाऱ्या विषबाधा, धार्मिक 
ठिकाणी/सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या 
चेंगराचेंगरीच्या घटना तसेच निवासी 
इमारती कोसळण्याच्या घटनांमध्ये 
बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना मदत 
देण्याबाबत - विभागीय आयुक्त, नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१३२/म-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १ शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- आरएलएफ-११.०३/ 
प्र.क्र.३१०/म-३, दि.२४.०८.२००४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:- आरएलएफ- 
२०१४/प्र.क्र.३२९/म-३, दि.०५.०१.२०१६ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:- सीएलएस- 
२०१८/प्र.क्र.९८/म-३, दि.१९.०७.२०१८ 
४) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-७(३)/प्र.क्र.११३/१८, 
दि.२२.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दहशतवादग्रस्त व दंगलग्रस्त 
आपदग्रस्तांना मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची योजना अंमलात आणण्यात 
आली आहे. या घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना द्यावयाच्या मदतीचे दर 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारित करण्यात आले असून यामध्ये 
नक्षलवादी कारवायांमध्ये बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांचा समावेश करण्यात आलेला 
आहे. या घटनांव्यतिरिक्‍त इतर अनेक मानव निर्मित आपत्तीच्या घटना घडतात जेथे अशा 
घटनांमधील आपदग्रस्तांना सहानुभूतीच्या दृष्टीकोनातून तातडीने मदत देणे आव्यक 
असते. तथापि अशा प्रकरणी मदत देण्याबाबत शासनाचे कायमस्वरूपी धोरण 
नसल्यामुळे अशा आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. मा. 
उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी जनहित याचिका क्रमांक ११३/२०१७ मध्ये 
दिनांक २२.०२.२०१८ रोजी fess आदेश विचारात घेऊन वर नमूद घटनेव्यतिरिक्‍्त 
इतर मानव निर्मित घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्‍तींना मदत देण्यासाठी स्वतंत्र योजना 
संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये अंमलात आणण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०१९/प्र.क्र.१३२/म-३ 


त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांनी शेतामध्ये किटकनाशक फवारणी 
करीत असताना होणाऱ्या विषबाधेमध्ये मृत झालेल्या व्यक्‍तींना मदत करण्याबाबतचे 
संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये सादर केलेले प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होते. 
याप्रकरणी सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शोतामध्ये किटकनाशकाची फवारणी करीत असताना झालेल्या विषबाधेमध्ये 
मृत झालेल्या खालील तक्त्यात नमूद व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी रू.४.०० लाख (रूपये 
चार लाख फक्त) या प्रमाणे रू.८.०० लाख (रूपये आठ लाख फक्त) एवढी मदत अदा 
करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. ' विभागीय आयुक्त जिल्हा मृत व्यक्तीचे नाव वितरीत 
क्र करावयाची 
रक्‍कम 
(रु.लाखात) 
३. विभागीय आयुक्‍त, 'जिल्हाधिकारी, श्री.कैलास भा. मेंघरे ४.०० 
नागपूर नागपूर 
जिल्हाधिकारी, | sara दौ. खजरिया ४.०० 
गोंदिया 


२. वरील मृत व्यक्तिच्या वारसदारांना अदा करावयाची रक्‍कम विभागीय 
आयुक्तांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी म-११ यांनी सदर निधी 
अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीवर वितरीत करावा. 
३. याबाबतचा खर्च, “मागणी क्र.सी-५, प्रधान लेखाशीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२, समाज कल्याण, १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, 
(००७०१८ अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत (अनिवार्य) (२२३५ 0399) ३१, सहाय्यक 
अनुदाने" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
४. सदर प्रकरणी खर्चाचे पत्रक विहित कालमर्यादेत न चुकता महसूल व वन 
विभागास प्राप्त होईल याची संबंधित विभागीय आयुक्‍त तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता 
घ्यावी. तसेच प्रचलित नियमानुसार मदतीचे वाटप करण्यात यावे. 
५. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर मदतीची रक्‍कम 
विनाविलंब वितरीत करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही यांची दक्षता घ्यावी. अनुदान वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०१९/प्र.क्र.१३२/म-३ 


शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. याबाबतचा खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी 
नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा व महाळेखापालाच्या ताळमेळ प्रमाणपत्रासह 
विनियोजन लेखे शासनाकडे तात्काळ पाठवावेत. 
६. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२०/ २०२१/ 
व्यय-९, दि.०५.०८.२०२१ अन्वये दिळेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छफफाणाचीवा७11.४०९ 1] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक 
२०२१०८२४१५५७२९९५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Hanmant Umaranika 
: =IN, 0=Gove Of Maharashi REVENUE AND 


Subhash Hanmant 2isturnmetzesstore sco: a ees 


bc190012090962720d. 
596a24adfcfcd3edb4245812c0% dfade3: 
hi mi 


U m a fa n i ka r 6 See 980bca4db38, (1२5 


maranikar 
Date: 2021.08.24 16:05:57 +05'30 


(सु. ह. उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त नागपूर 
२) जिल्हाधिकारी, नागपूर/गोंदिया 
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

) 

) 

) 


४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

५) संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 

६) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा नागपूर/गोंदिया 

८) निवडनस्ती (म-३ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


